“उद्योग अधिकारी ifr) गट-ब” या 
संवर्गाची दि.१.०१.२०२३ ची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२३/१२८/प्र.क्र.६१/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २८ मार्च, २०२३. 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.६.२०२१. 

२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टिआरएन-०१२२/प्र.क्र. ०३/ 
सीपीटीपी-ब, दि. ०३/०३/२०२२. 

३) या विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२२/८९/प्र.क्र. २९/ 
उद्योग-३, दि. २२/०२/२०२२. 

४) या विभागाचे झासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र. ४९/उद्योग-३, 
दि. १८/०४/२०२२. 

५) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/सु.ज्ये.सू./उ.(अ-गट) 

सं.उ./२०२२/ओ-२२१, दि. ०६/०२/२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग अधिकारी (तांत्रिकी गट-ब” या 
संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये 
निर्गमित करण्यात आली आहे. राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-२०१७ मधून सदर संवर्गात निवड झालेल्या 
व नियमित पदावर कार्यरत असणाऱ्या ६ अधिकाऱ्यांची नांवे ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट करण्याच्या 
सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भीय क्र. २ च्या पत्रान्वये दिल्या आहेत. तसेच श्रीमती 
मंजूषा चव्हाण व श्री. तातोबा खांडेकर हे अधिकारी सदर संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार 
विभागीय परीक्षा विहित संधीत उत्तीर्ण न झाल्याने शासनाने त्यांना ४ थी विशेष संधी त्यांची 
ज्येष्ठता अबाधित न राहण्याच्या अटीवर दिली आहे. उक्त अधिकारी सदर ४ थ्या संधीत दि. 
१२/०७/२०२१ रोजी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. दि. ०१/०१/२०२२ ची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आळी आहे. सबब उपरोक्त ८ अधिकाऱ्यांची नांवे दि. 
09/09/2023 च्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ठ करणे आवश्‍यक आहे तसेच सन २०२२ या कॅलेंडर 
वर्षात संदर्भ क्र. 3 च्या शासन आदेझान्वये या संवर्गात पदोन्नत झालेल्या २२ अधिकाऱ्यांची नावे 
ज्येष्ठतासूचीत घेणे आवश्‍यक आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या अधिसूचनेप्रमाणे मागील कॅलेंडर वर्षातील 
अंतिम ज्येष्ठता यादीतील सेवानिवृत्ती, निधन, राजीनामा इ. कारणांमुळे संवर्गात कार्यरत 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२३/१२८/प्र.क्र.६१/उद्योग-३ 


नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नांवे वगळून उर्वरित कार्यरत अधिकारी व तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीतील 
अधिकारी यांची एकत्रित यादी तयार करुन दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रस्तूत परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ठ-३ प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 
३. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, 
सदर परिपत्रक हे त्यासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना 
निदर्शनास आणावे. सर्व कार्यालय प्रमुखांनी या ज्येष्ठतासूचीतील माहिती सेवापुस्तक व अन्य 
उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून बरोबर असल्याचे प्रमाणित करावे. या ज्येष्ठतासूचीत काही 
वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे निवेदन विहित 
मार्गाने हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत शासनास सादर करावे. त्यानंतर 
प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही. 
४. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, 
यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार 
सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल. 
दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७//.॥8॥./959॥॥9.90९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२८१९४६३१२३१० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM 


सोबत = परिशिष्ट- 5 HAS HAN K BN: GN = SHASHANK TUKARAM CHAVAN, C 
: TUKARAM CHAVAN jitcttnicas mate 


ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Date: 2023.03.28 19:51:44 +05'30 


(ठाझांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
) संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
) निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


१. संवर्गाचे नाव - उद्योग अधिकारी तांत्रिक (गट-ब) 
२. वेतन श्रेणी - एस-१५, ४१८००-१३२३०० 


परिशिष्ट-तीन 
दरवर्षी ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 


३. दि.१ जानेवारी २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती क्षणि 


नियम ३| zee 
(२ (ब) | अधिकाऱ्याचे नांव 
नुसार 

ज्येष्ठता 
क्रमांक 


पंबंधीत पदावर 
नियुक्तीचा मार्ग 


1 


नियम 3 (2) 
(अ) नुसार 
संवर्गात प्रत्यक्ष 
रूजू दिनांक 


दिनांक दिनांक 


अर्हता 


। 


श्री.अ.शि.बळे 


श्रीम.रं. व. पोळ 
(श्रीम.रंजना श्रीकांत 
बोराडे) 


नामनिर्देशन 


नामनिर्देशन 


२४.०८.१९८१ | विशेष मागास प्रवर्ग 
(वैध) 


९.७.१९७४ अजा(वैधो 


०२.०२.२०१३ | ०२-०२-१३ | ३१/०८/२०३९ 


३१.१२.२०१३ 


०७.१२.२०१३ | ३१.०७.२०३२ 


बी.ई. (केमिकल) 


बी.एस.सी.बी.एड. 
एम.एस.सी.,एम.एड 


झासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 


दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक! 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती 


. शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ अन्वये नियुक्‍ती 


) वर्ग-२ या पदावर 


नियमित करण्यात आली. उ.,ऊ.व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


आदेश दि.०३.०४.२० 


दि.३१.१०.२०१८ अन्वये 


७ अन्वये दि.१६.०३.२०१७ पासून तात्काळ प्रभावाने 


निलंबित. शासन आदेशा क्र.विचौप्र-३८१८/७७/प्र.क्र.२९/उ-३ , 


ये निलंबन रद्द करण्यात आले. शासन आदेश क्र. 


'पदोन-२०२२/प्र.क्र. १९९/उद्योग. 


-३, दि. २२/०२/२०२३ अन्वये उद्योग 


उपसंचालक पदावर 1 विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरणाच्या अधीन 


राहून तदर्थ पदोन्नती 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/ प्र.क्र.५४/उद्योग-३, 


दि.०७.१२.२०१३ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक 


) 


गट-ब या संवर्गात नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. शासन निर्णय क्र.इएसटी- 
२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उद्योग-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये परिविक्षा 


कालावधी समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक 


) (गट ब)या पदावरील 


नियुक्‍ती नियमित करण्यात 


Te आली आहे. शासन आदेश क्र. पदोन- 


२०२२/प्र.क्र. १९९/उद्योग-३, दि. २२/०२/२०२३ अन्वये उद्योग 


उपसंचालक पदावर पदोन्नती 


श्री.गौतम बबन लाडे 


नामनिर्देशन 


११.०२.१९७६ मज(बो(वेध) 


०१.०१.२०१४ 


०७.१२.२०१३ 


२८.०२.२०३४ |डी.एम.ई डी.बी.एम. 


बी.ए. 


शासन 
दि.०७. 


निर्णय क्र.नियुक्‍्ती- 
२.२०१३ अन्वये उद्योग 


०१३/२४५/ प्र.क्र.५४/उद्योग-३, 


ग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब या संवर्गात 


२०१५/प्र.क्र.६६/उद्योग-३, 
विद्यमानसेवेस जोडून देण्यात 
२०१९/५९२/प्र.क्र७९/उाद्योग. 


नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. शासन निर्णय क्र.आयएसटी- 
दि.०२.११.२०१५ नुसार पूर्वाश्रमीची 


सेवा 
आली आहे. शासन निर्णय क्र.इएसटी- 
-३ दि. ३१.०८.२०१९ अन्वये परिविक्षा 


कालावधी समाप्त करुन उद्योग 
नियुक्‍ती 
२०२२/प्र.क्र. १९९/उद्योग-३, 


नियमित करण्यात आली आहे. शासन आदेशा क्र. पदोन- 


ग अधिकारी (तांत्रिक) (गट बोया 


दि. २२/०२/२०२३ अन्वये उद्योग 


उपसंचालक पदावर पदोन्नती 


उद्‌योग अधिकारी तांत्रिक 2023 तात्पुरती 


नियम ३ शासकीय [संबंधीत पदावर | iE: येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती aif ~~ S 


(२ (ब) | अधिकाऱ्याचे नांव |नियुक्तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक 
क्रमांक 
शि श्री.ल.पां.ठाकूर पदोन्नती १७.०५.१९६५ खुला ३१.१२.२०१८ । 28.92.2092 | ३१.०५.२०२३ | डी.बी.एम. एम.एम. |शासन आदेशा क्र.पदोन्न-१४१८/प्र.क्र.9०/उद्योग-३, दि.२९.१२.२०१८ 
एस. अन्वये उद्योग निरीक्षक (उ.श्रे) (गट-क) या पदावरुन उद्योग अधिकारी 
(तांत्रिक) (गट-ब) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. शासन START 
क्र. पदोन-२०२२/प्र.क्र. १९९/उद्योग-३, दि. २२/०२/२०२३ अन्वये उद्योग 
उपसंचालक पदावर पदोन्नती 
५  ।श्री.परशुराम कु.गावडे पदौन्नती १७.०७.१९६४ ०८.०४.२०१९ | २९.१२.२०१८ | ३१.०७.२०२२ BL |शासन आदेश क्र. पदोन्ञ-१४८१/प्र.क्र.७०/उद्योग-३ दि.२९.१२.२०१८ 
अन्वये "उद्योग अधिकारी (तत्रिक) (गट-ब)" या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती. सेवानिवृत्त 


ra 


६ [aoa सरळसेवा ०९.०५.१९८९ ३०.०९.२०१९ ३०.०९.२०१९ |३१.०५.१९४७ बी.ई (इलेक्ट्रानिक्स |शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- 

अण्ड ६१८/प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब दि.१७.०९.२०१९ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
टेलीकम्युनिकेशन) |२०१७ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली 
आहे. साप्रवि शासन पत्र क्र.टिआरएन-०१२२/प्र.क्र.०३/सीपीटीपी-ब 


दि.०३.०३.२०२२ अन्वये एकत्रिति परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-५ 


अंतर्गत उमेदवांराचे अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे 
गुणानुक्रमाने सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची ज्येष्ठता 
परिविक्षाधिन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या अधीन 
राहील.उ,ऊव का.विभाग दि.१०.०६.२०२२ अन्वये नियमित नियुक्‍ती 


देण्यात आली आहे. 
| श्री.अ.अ.आजगेकर सरळसेवा २१.०९.१९८९ खुला ०१.१०.२०१९ ३०.०९.२०१९ |३०.०९.२०४७ बी.टेक (कॉम्प्युटर ।शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- 
इंजि.) ०६१८/प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब दि.१७.०९.२०१९ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 


२०१७ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली 
आहे. साप्रवि शासन पत्र क्र.टिआरएन-०१२२/प्र.क्र.०३/सीपीटीपी-ब 
दि.०३.०३.२०२२ अन्वये एकत्रिति परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-५ 
अंतर्गत उमेदवांराचे अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे 
गुणानुक्रमाने सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची ज्येष्ठता 
परिविक्षाधिन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या अधीन 
राहील..उ,ऊव का.विभाग दि.१०.०६.२०२२ अन्वये नियमित नियुक्‍ती 
देण्यात आली आहे. 


उद्‌योग अधिकारी तांत्रिक 2023 तात्पुरती 


नियम ३ पकीय [संबंधीत पदावर दिं किं नियम ३ (२) येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती क्षणि शिका 


(२ (ब) | अधिकाऱ्याचे नांव |नियुक्तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक 
क्रमांक 
८ श्री. वि.पुं.खिराळे सरळसेवा २१.०६.१९९० | विशोष मागास प्रवर्ग ३०.०९.२०१९ ३०.०९.२०१९ |३०.०६.२०४८ बी.टेक (केमिकळ |झासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- 
(वेध) इंजि.) ०६१८/प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब दि.१७.०९.२०१९ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१७ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली 
आहे. साप्रवि शासन पत्र क्र.टिआरएन-०१२२/प्र.क्र.०३/सीपीटीपी-ब 
दि.०३.०३.२०२२ अन्वये एकत्रिति परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-५ 
अंतर्गत उमेदवांराचे अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे 
गुणानुक्रमाने सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची ज्येष्ठता 
परिविक्षाधिन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या अधीन 
राहील.उ,ऊव का.विभाग दि.१०.०६.२०२२ अन्वये नियमित नियुक्‍ती 
देण्यात आली आहे. 
९ ।श्री.सं.च.बनसोड सरळसेवा ०५.१०.१९८८ ३०.०९.२०१९ | ३०.०९.२०१९ |३१.१०.२०४६ बी.टेक (कॉम्प्युटर |शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- 


सायन्स अँण्ड इंजि.) |०६१८/प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब दि.१७.०९.२०१९ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१७ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली 
आहे. साप्रवि शासन पत्र क्र.टिआरएन-०१२२/प्र.क्र.०३/सीपीटीपी-ब 
दि.०३.०३.२०२२ अन्वये एकत्रिति परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-५ 
अंतर्गत उमेदवांराचे अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे 
गुणानुक्रमाने सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची ज्येष्ठता 
परिविक्षाधिन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या अधीन 
राहील.उ,ऊव का.विभाग दि.१०.०६.२०२२ अन्वये नियमित नियुक्‍ती 
देण्यात आली आहे. 


| श्री. स.र.मेमाने सरळसेवा ११.०७.१९८९ अनु.जमाती (वैध) ०१.१०.२०१९ ३०.०९.२०१९ |३१.०७.२०४७ झासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- 


०६१८/प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब दि.१७.०९.२०१९ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१७ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली 
आहे. साप्रवि शासन पत्र क्र.टिआरएन-०१२२/प्र.क्र.०३/सीपीटीपी-ब 
दि.०३.०३.२०२२ अन्वये एकत्रिति परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-५ 
अंतर्गत उमेदवांराचे अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे 
गुणानुक्रमाने सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची ज्येष्ठता 
परिविक्षाधिन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या अधीन 
राहील.उ,ऊव का.विभाग दि.१०.०६.२०२२ अन्वये नियमित नियुक्‍ती 
ण्यात आली आहे. 


उद्‌योग अधिकारी तांत्रिक 2023 तात्पुरती 


नियम ३ | mee संबंधीत पदावर हिं ME: येष्ठतेचा । सेवानिवृत्ती क्षणि शिका 
(२ (ब) | अधिकाऱ्याचे नांव |नियुक्तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 

नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक 
क्रमांक 


| श्रीम. प्रकि.विचारे सरळसेवा ०८.०९.१९८८ खुला ३०.०९.२०१९ ३०.०९.२०१९ |३०.०९.२०४६ एम.एससी. शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- 

०६१८/प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब दि.१७.०९.२०१९ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१७ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली 
आहे. साप्रवि शासन पत्र क्र.टिआरएन-०१२२/प्र.क्र.०३/सीपीटीपी-ब 
दि.०३.०३.२०२२ अन्वये एकत्रिति परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-५ 
अंतर्गत उमेदवांराचे अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे 
गुणानुक्रमाने सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सत्र ३ विभागीय 
परिक्षेस अनुपस्थित. उजळणी व पुनर्विलोकन, सादरीकरण व सत्र ४ 
परीक्षेस अनुपस्थित. श्रीम.विचारे यांना साप्रवि आदेश दि.२४.१२.२०२१ 
अन्वये परिविक्षाधिन कक्ष अधिकारी गट-ब म्हणून नियुक्‍ती दिली आहे. 
त्याअनुषंगाने श्रीम.विचारे यांना कक्ष अधिकारी पदावर रूजू होण्यासाठी 
उद्योग संचालनालयाचे TST दि.१४.०१.२०२२ अन्वये दि.१४.०१.२०२२ 
(AA) कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. 


१२ श्री.अ.भा.कोकाटे सरळसेवा ०३.०४.१९९१ अनु.जमाती (वैध) ३०.०९.२०१९ ३०.०९.२०१९ |३०.०४.२०४९ बी.टेक झासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- 
(इलेक्ट्रानिक्स अण्ड |०६१८/प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब दि.१७.०९.२०१९ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
टेलीकम्युनिकेडान) [2090 अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली 

आहे. साप्रवि शासन पत्र क्र.टिआरएन-०१२२/प्र.क्र.०३/सीपीटीपी-ब 
दि.०३.०३.२०२२ अन्वये एकत्रिति परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-५ 
अंतर्गत उमेदवांराचे अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे 
गुणानुक्रमाने सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची ज्येष्ठता 
परिविक्षाधिन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या अधीन 
राहील.उ,ऊव का.विभाग दि.१०.०६.२०२२ अन्वये नियमित नियुक्‍ती 
देण्यात आली आहे. 


१३  श्री.गो. रं.पवार पदोन्नती ०१.०४.१९६४ खुला (अपंग) २०.०८.२०२० |११.०८.२०२०| ३१.०३.२०२२ एम.कॉम शासन सेवेत कार्यरत असताना अपंगत्व आल्याने का.आ क्र. 
उसं/आस्थापना-१/नियुक्‍ती/पवार/२०१६/बी-३३६९, दि. ५.४.२०१७ 
नुसार अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच 
दि. १९.६.२००२ पासून अपंग प्रवर्गातून आरक्षणाचे लाभ देण्यात येत 
आहेत. का.आ. दि. ०७.७.२०१६ अन्वये उ.नि (उ.श्रे) पदावर अपंग 
प्रवर्गातून पदोन्नती. उ.ऊ व का.वि, शासन आदेश दि.११/८/२०२० अन्वये 


उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. सेवानिवृत्त 


feed श्री.के.रा.सोनावणे पदोन्नती ०५.०६.१९६४ १७.०८.२०२० | 99.02.2020] ३०.०६.२०२२ बी.कॉम उ.ऊ व का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 


(तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. सेवानिवृत्त 


उद्‌योग अधिकारी तांत्रिक 2023 तात्पुरती 


नियम ३ सकीय [संबंधीत पदावर | | नियम ३ (2) येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती क्षणि SS 


(२ (ब) | अधिकाऱ्याचे नांव |नियुक्तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक 
क्रमांक 
१५ [ait fords a. देशमुख पदोन्नती ०५.०६.१९६८ खुला ०७.०९.२०२० ।११.०८.२०२०|। ३०.०६.२०२६ बी.कॉम उ.ऊव का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
१६ [ang a. पाटील पदोन्नती १५.०१.१९६८ इ.मा.व (वैध) १८.०८.२०२० | 99.02.2020] ३१.०१.२०२६ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
ea श्री.वि.रा.यंदे पदोन्नती २४.१२.१९६४ भ.ज (ब) (वैध) २७.०८.२०२० | 99.02.2020] ३१.१२.२०२२ एम.कॉम उ.ऊव का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. सेवानिवृत्त 
१८  ।श्री.अ.भुं.राऊत पदोन्नती १९.०१.१९६५ खुला १७.०८.२०२० |११.०८.२०२०| ३१.०१.२०२३ बी.ए उ.ऊव का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
१९  श्री.रा.रा. डोंगरे पदोन्नती १२.०५.१९७१ भ.ज (डो(वैध) १७.०८.२०२० |११.०८.२०२०।॥ ३१.०५.२०२९ डी.एम.ई उ.ऊव का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
२०  श्री.सु.चं.गिरासे पदोन्नती ०१.०६.१९६४ खुला (अपंग) २१.०९.२०२० | २१.०९.२०२०। ३१.०५.२०२२ | बी.एस.सी (अँग्री) [ares सेवेत कार्यरत असताना अपंगत्व आल्याने का.आ क्र. 
उसं/आस्थापना-१/नियुक्‍ती/गिरासे/२०१७/बी-३९५८, दि. ३.५.२०१७ 
नुसार अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि. 
१८.९.२००७ पासून अपंग प्रवर्गातून आरक्षणाचे लाभ देण्यात येत आहेत. 
का.आ.दि. १४.६.२०१९ अन्वये उ.नि (उ.श्रे) पदावर पदोन्नती. 
उ.ऊ व का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. सेवानिवृत्त 
२१ त्री 


उया.उ.चकोर पदोन्नती ०७.०१.१९६८॥ भ.ज (ड) (वैध) २४.०८.२०२० | 99.02.2020] ३१.०१.२०२६ fa, शासन दि.११/८/२०२० अन्वये 
.भु.म.शिवणकर पदोन्नती ११.०९.१९६७ इ.मा.व (वैध) २०.०८.२०२० ।११.०८.२०२०। ३०.०९.२०२५ शकि fa, शासन दि.११/८/२०२० अन्वये 

२३ .म.रा.मेडीदार पदोन्नती ०१.०६.१९६५ | इ.मा.व (वेध) १७.०८.२०२० |११.०८.२०२०।॥ ३१.०५.२०२३ .ऊव का.वि, शासन दि.११/८/२०२० अन्वये 
दि.२३.१२.२०१४ ) ही . 

११ 

१ 

q 


र 


RR 


र 


र 


बी.एस.सी 

बी.एस.सी 

२४ .सं.दे.खंबायत पदोन्नती २८.०१.१९६७| इ.मा.व (वैधो ०९.०९.२०२० ‘ fa, शासन दि.११/८/२०२० अन्वये 
खुला २८.०८.२०२० | 99.02.2020] ३१.०७.२०२३ ‘ र झू /८/२०२० अन्वये 


उद्‌योग अधिकारी तांत्रिक 2023 तात्पुरती 


र 


२७  श्री.मा.दि.ठुसे पदोन्नती ३१.०७.१९६५ 


नियम ३] शासकीय [संबंधीत पदावर धि वि: 
(२ (ब) | अधिकाऱ्याचे नांव |नियुक्तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक 
क्रमांक 
२८ |श्री.अ.सु.पवार पदोन्नती १३.०५.१९६९ खुला २८.०८.२०२० |११.०८.२०२०| ३१.०५.२०२७ | डी इन इंड इले.  ।उ.ऊव का.वि, शासन आदेश दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
बी.ए (ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
२९  श्री.श्या.रा.तिवारी पदोन्नती १३.०९.१९६४ खुला २८.०८.२०२० | 99.02.2020} ३०.०९.२०२२ डी.एम.ई उ.ऊव का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. सेवानिवृत्त 
३० ।|श्री.अ.वा. सौदाणकर पदोन्नती २५.०६.१९६६ इ.मा.व (वेध) ०७.०९.२०२० | 99.02.2020] ३०.०६.२०२४ बी.एस.सी उ.ऊ व का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
३१  ।श्री.उ.अ.सांवत पदोन्नती २८.०७.१९६४ खुला १.०९.२०२० 99.02.2020] ३१.०७.२०२२ | बी.एस.सी एम.ए [sos का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. सेवानिवृत्त 
32. श्री.अ.भ.कुकडे पदोन्नती ०२.१०.१९६५ | अनु.जाती (वेध) ९.९.२०२० 99.02.2020] ३१.१०.२०२३ बी.एस. सी उ.ऊ व का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
Varina) |(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
३३ ANT. ग.डोईफोडे पदोन्नती १८.०८.१९६६ | अनु.जाती (वेध) १५.०९.२०२० । 94.08.2020] ३१.०८.२०२४ बी.एस.सी उ.ऊ व का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
३४  श्री.दि.वा.पाटील पदोन्नती ११.०२.१९७१ इ.मा.व (वैध) १९.०८.२०२० | 99.02.2020] २८.०२.२०२९ बी.ई (इले) उ.ऊव का.वि, शासन आदेश दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
३५  श्री.शो.अ.र.कादरी पदोन्नती ०२.११.१९६९ खुला ०१.०९.२०२० |११.०८.२०२०। ३०.११.२०२७ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
3g श्री.अ.दे.शिंदे पदोन्नती २४.१२.१९७१ खुला २४.०८.२०२० | 99.02.2020] ३१.१२.२०२९ बी.एस.सी  |उ.ऊव का.वि, शासन आदेश दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
३७  श्री.वि. चं.कुलकणी पदोन्नती १५.०३.१९७० खुला २०.०८.२०२० | 99.02.2020] ३१.०३.२०२८ | डी.इन(मॅके इंजि [ew a ora, शासन आदेश दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
३८  ।श्री.क.घ.तांदळे पदोन्नती ३०.०५.१९७१ भ.ज(ड) (वेध) २०.०८.२०२० | 99.02.2020] ३१.०५.२०२९ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेश दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
३९  श्री.र.ना.पाटील पदोन्नती १२.१२.१९६६ इमाव (वैध) ३१.०८.२०२० | 99.02.2020] ३१.१२.२०२४ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेशा दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 
lal श्री.न.प्र. जावळीकर पदोन्नती १८.०५.१९६९ खुला २४.०८.२०२० |११.०८.२०२०| ३१.०५.२०२७ | डी.इनऑटो.इंजि |उ.ऊव का.वि, शासन आदेश दि.११/८/२०२० अन्वये उद्योग अधिकारी 
(ता) (गट-ब)पदावर पदोन्नती 


उद्‌योग अधिकारी तांत्रिक 2023 तात्पुरती 


नियम ३ शासकीय [संबंधीत पदावर षि वि: येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती aif SS 


(२ (ब) | अधिकाऱ्याचे नांव |नियुक्तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 

नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष 

ज्येष्ठता रूजू दिनांक 

क्रमांक 

१ श्रीम. मं.म.चव्हाण नामनिर्दैशन  ।१३.०७.१९८४ खुला १२.०७.२०२१ | १२.०७.२०२१ |३१.०७.२०४२ एम.टेक शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/ प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 


(Metallargical) ।दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती.विभागीय परिक्षा अतिरिक्‍त चौथ्या संधीत दि. 
१२/०७/२०२१ रोजी उतीर्ण केली असल्याने ज्येष्ठता गमावली 
आहे.शासन निर्णय क्र.परि वि-२०२२/प्र.क्र३ उद्योग-३ दि.२२.०४.२०२२ 
अन्वये परिविक्षा कालावधी समाप्त करून उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब) या 
पदावरील नियुक्‍ती नियमीत करण्यात आली. 


४२ ।श्री.ता.ना.खांडेकर नामनिर्देशन  |०७.०५.१९७९ 


१२.०७.२०२१ १२.०७.२०२१ |३१.०५.२०३७ शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/ प्र.क्र.५४/उद्योग-३, 
दि.०७.१२.२०१३ अन्वये उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब या संवर्गात 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. विभागीय परिक्षा अतिरिक्‍त चौथ्या संधीत दि. १२- 
/०७/२०२१ रोजी उतीर्ण केली असल्याने ज्येष्ठता गमावली आहे. शासन 


निर्णय क्र.परि वि-२०२२/प्र.क्र३ उद्योग-३ दि.२२.०४.२०२२ अन्वये 


परिविक्षा कालावधी समाप्त करून उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब) या 
पदावरील नियमीत करण्यात आली. 
४३ [ast पदोन्नती ३०/६/१९६४ अनु.जमाती वैध |२८.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३०/६/२०२२ a का.वि, शासन /२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग. 
मुद्दमवार "पदावर पदोन्नती 
शि श्री.उ. गो. माने पदोन्नती २६.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३०/६/१९३२ Ta. .ऊव का.वि, शासन ; .क्र.४९/उद्योग 
i "पदावर पदोन्नती 
४५ [aie sire पदोन्नती २४/०६/१९७४ २८.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३०/६/२०३२ 
४६  श्री.अ. गो.साळुंके पदोन्नती २०/७/१९७४ २२.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३१/७/२०३२ एम.एस.सी 
= श्री.गो. मा. पवार पदोन्नती २७.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३१/७/२०३३ 
४८ ।श्री.सु.बा.गायकवाड पदोन्नती २५/५/१९७४ २२.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३१/५/२०३२ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग 


उद्‌योग अधिकारी तांत्रिक 2023 तात्पुरती 


नियम ३] mee संबंधीत पदावर णं शि नियम ३ (२) येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती क्षणि SS 
(२ (ब) | अधिकाऱ्याचे नांव |नियुक्तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक 
क्रमांक 
४९  श्री.क.म.जवळगे पदोन्नती ०३-०२-७५ खुला २२.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३१/३/२०३३ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
yo  श्री.मा. ज्ञा. सुर्यवंशी पदोन्नती ५/६/१९७५ खुला २७.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३०/६/२०३३ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
५१  श्री.सो.म.महाजन पदोन्नती ५/८/१९७५ खुला २८.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३१/८/२०३३ एम.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
५२ ।श्री.बा. ना.बिराजदार पदोन्नती ५/६/१९७७ इ.मा.व वैध ०५.०५.२०२२ २२.०४.२०२२ |३०/६/२०३५ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन BA क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
५३ श्री.सुरेश ह.पवार पदोन्नती ०-०४-६६ खुला ०९.०५.२०२२ २२.०४.२०२२ |३१/१०/२०२४ बी.एस.सी उ.ऊव OLA, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
५४  |श्री.शा. शि.बिराजदार पदोन्नती ०२-१०-७२ खुला ०४.०५.२०२२ 22.08.2022 |२८/२/२०३० बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
५५ [AL cod पदोन्नती ०६-०२-७१ खुला २५.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३०/६/२०२९ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
५६ |श्री.ध.प.शिगटे पदोन्नती १५/७/१९७० खुला १०.०५.२०२२ २२.०४.२०२२ |३१/७/२०२८ डिप्लोमा इनइ टी एक्स |उ.ऊ व का.वि, शासन Bea क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
५७  श्री.ना. शं. पाटील पदोन्नती ०३-०२-७३ खुला १०.०५.२०२२ २२.०४.२०२२ |३१/३/२०३१ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
५८ [at faa. कुमटकर पदोन्नती ०६-०१-७३ खुला २२.०४.२०२२ २२.०४.२०२२ |३१/५/२०३१ डिप्लोमा उ.ऊव का.वि, शासन आदेशा क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
ड्न दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
केमिकल 
इंजि 
५९  श्री.श.पां.धुमाळ पदोन्नती २४/०४/१९६८ खुला १२.०५.२०२२ ०५.०५.२०२२ |३०/४/२०२६ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 


उद्‌योग अधिकारी तांत्रिक 2023 तात्पुरती 


दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 


नियम ३ शासकीय [संबंधीत पदावर i iE: 


(२ (ब) | अधिकाऱ्याचे नांव |नियुक्तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक 
क्रमांक 
६० |4i.at. तु. पाटील पदोन्नती ३०/०१/१९७३ खुला १७.०५.२०२२ ०५.०५.२०२२ |३१/१/२०३१ बी.ई उ.ऊ व का.वि, शासन आदेशा क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
इलेक्ट्रोनिक्स |दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
६१  श्री.म.रा.सरकटे पदोन्नती २०/६/१९७४ Sala 49.04.2022 04.04.2022 |३०/६/२०३२ एम.एस.सी उ.ऊ व का.वि, शासन आदेशा क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
६२ ।श्री.द.मो.पावडे पदोन्नती ०५-०५-७० खुला ०५.०५.२०२२ ०५.०५.२०२२ |३१/५/२०२८ बी.एस.सी उ.ऊव का.वि, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
बी.एड दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
६३  ।श्री.ज्ञा.मा.चोरघडे पदोन्नती ०५-०५-७१ खुला १७.०५.२०२२ ०५.०५.२०२२ |39/4/2028, बी.एस.सी उ.ऊव OLA, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
एम.ए दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 
६४ [ator भा. पाटील पदोन्नती २४/१०/१९७४ खुला ०५.०५.२०२२ ०५.०५.२०२२ |३१/१०/२०३२ बी.एस.सी उ.ऊ व का.वि, शासन आदेशा क्र. पदोन्न-२०२१/२०७/प्र.क्र.४९/उद्योग-३ 
दि.१८/४/२०२२ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब)पदावर पदोन्नती. 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


SHASHANK TUKARAM CHAVAWN ow: cn = SHASHANK TUKARAM CHAVAN, C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2023.03.28 19:52:41 +05'30' 


Qi चव्हाण) 
MRA अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


उद्‌योग अधिकारी तांत्रिक 2023 तात्पुरती 


